प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती 
श्री. निलेश जाधव, उप जिल्हाधिकारी 


(नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची निबंधक तथा 
सहायक प्राध्यापक, विभागीय प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०७२३/प्र.क्र.१७३/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


AIR Beat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४(५) आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढूण टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट- 
२ मधील विहित अटी व शरर्तीना अधीन राहून श्री. निलेश जाधव, उप जिल्हाधिकारी यांची निबंधक तथा सहायक 
प्राध्यापक, विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या पदावर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


ही श्री. निळेशा जाधव, उप जिल्हाधिकारी यांनी निबंधक तथा सहायक प्राध्यापक, विभागीय प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या पदावर तात्काळ हजर व्हावे. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३१०२०११२०४७६७१९ असा आहे. हे शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SANTOSH stereos mene 
VITHOBA ७१00६५५ 
(a. वि. गावडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
« अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« विभागीय आयुक्त, नाशिक. 
प्रत, 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएफ-०७२३/प्र.क्र.१७ ३/ई- २ 


«७ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
e संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
«७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

© संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचेमार्फत). 

७ उप सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


